आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषी 
उन्नती योजना-परंपरागत कृषी विकास 
(PKVY) योजनेकरीता निधी वितरण. 

केंद्र हिस्सा - २४०१ अ ७६२ 

राज्य हिस्सा - २४०१ अ ७७१ 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. ०७/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : २४ मार्च, २०२२. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१, 
दि.१४.१०.२०२१, दि.०३.०२.२०२२ व दि.१७.०३.२०२२. 
२) कृषिव पदुम विभागाची नस्ती क्र.योजना-३३२१/प्र.क्र.१३२/१-अओ. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषी व पदुम विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 


असलेल्या केंद्र पुरस्कृत कृषी उन्नती योजना-परंपरागत कृषी विकास योजनेंतर्गत (PKVY) या योजनेचा 


सन २०२०-२१ मधील प्रलंबित निधी केंद्र हिस्सा रु.२२.०४ लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.१५.०२ लाख 


असा एकूण रु.३७.०६ लाख सन २०२१-२२ च्या आर्थिक तरतुदींतून वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.२ 


अन्वये सादर प्रस्तावास अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रम अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ Hele २४०१-पीक संवर्धन या मुख्य 


ळेखाशीर्षाखाली केंद्र पुरस्कृत कृषी उन्नती योजना-परंपरागत कृषी विकास योजनेंतर्गत (PKVY) 


योजनेंतर्गत सन २०२०-२१ मधील प्रलंबित निधी केंद्र हिस्सा रु.२२.०४ लाख व समरुप राज्य हिस्सा 


रु.१५.०२ लाख असा एकूण रु.३७.०६ लाख इतका निधी वित्त विभागाच्या मान्यतेस अनुसरुन सन २०२१- 


२२ च्या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदींतून पुढीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात 


येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.9/कार्यासन.६ 


(रु. लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाश्ीर्ष व बाब । सन २०२१- | यापूर्वी | सदर शासन 
केंद्र/राज्य हिस्सा २२ मधील वितरीत । निर्णयाद्वारे 
अर्थसंकल्पीत| निधी वितरीत 
तरतुद करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
कृषी उन्नती २४०१ ए ७६२ १९०.०० | ११.५७८७७ २२.०४ 
योजना- | (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) | ३३, 
परंपरागत कृषी अर्थसहाय्य 
—_ २४०१ ए ७७१ 92.00 | ७.७१९३९ १५.०२ 
योजनेंतर्गत (राज्य हिस्सा Yo टक्के) 
0१0४१) एकूण ३१७.०० | १९.२९८१६ ३७.०६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.३७.०६ लाख (अक्षरी रुपये सदोतीस लाख सहा हजार फक्त) इतका निधी 


प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव, कृषि विभाग यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) 


वितरीत व खर्च करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 


यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या हासन आदेशातील दिलेल्या निर्देशांचे 


काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 


क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा 


अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपळलेखाशिर्षनेहाय साध्य sis भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी 


उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.9/कार्यासन.६ 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 


तसेच अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४८/व्यय-१४, दि.०७.०३.२०२२ अन्वये दिलेल्या मंजुरीस अधीन राहून 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२४१२३१४०७८२४ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAVINDRA कमा 


DAUTE = 
(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, Fell aA 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

५. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

८. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


१०.निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


